वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/पीसीआय-मान्यता/२०२३-२४/ 


प्रस्तावना : 


फार्मसी Hikes ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ 
पासून राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्वावर 
नवीन औषधनिर्माणशास्त्र संस्था सुरु करण्यास 
शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
DAA निर्णय क्र. मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक: १९ जून, २०२३. 


५०३, दि.०५.०.२०२३. 


फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 


२०२३-२४ पासून राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्वावर नवीन औषधनिर्माणशास्त्र संस्था सुरु 
करण्यास झासन मान्यता देण्याबाबत संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये शासनास 


प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 


२०२३-२४ पासून राज्यात खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नवीन औषधनिर्माणाशास्त्र संस्था कायम 


विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr. | PCI Institute Name and Address Institute | Program Intake 
No. | Code Status Name Approved 
(Aided/ by PCIA.Y. 
Un- 2023-24 
aided) 
1 | PCI- |Abha Gaikwad Patil College of Pharmacy,) Un-aided |B.Pharmacy mam 
5412 |Khasara No. 8/1, Wardha Road, Mohagaon, 
Nagpur - 441 108 D.Pharmacy | 60 
2 | PCI- |Vishwabharati Academys College of) Un-aided |B.Pharmacy oT 
5699 |Pharmacy, Jamkhed Road, Sarola Baddi, 
Near Chandan Plastic, Ahmednagar D.Pharmacy Ll 
3 | PCI- |Suryadatta College of Pharmacy Healthcare] Un-aided |B.Pharmacy a 
6470 jand Research SCPHR, 342, Patil nagar, 
Bavdhan, Pune - 411 021 D.Pharmacy 1 605 =| 
4 | PCI- |Brahma Valley Institute of Pharmacy, S.) Un-aided |B.Pharmacy | 
5565 |No.592 B, Trimbakeshwar Road, S.No. 592 
B, At Anjaneri Trimbakeshwar Road, Tal 
Trimbakeshwar, Dist.Nashik - 422 213 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४ 


5 


PCI- |Indubai Bhadane Pratishthans College ठी Un-aided |B.Pharmacy 60 


7951 |Pharmacy Borkund / 623/1A 624 and D.Pharmacy | 
623/2B, Parola Malegaon Road, NH-211 
Dhule Solapur Highway, Borkund Tal.Dist. 
Dhule, DHULE, 424308 


PCI- |Shriram Patishthan's Aditya Institute of} Un-aided /B.Pharmacy |! 
6396 [Pharmacy 88/1, Ravalgaon Road, 
Vidyavihar Educational Campus, Selu Ta. 
Selu Dist. Parbhani - 431 503 


२. 


उपरोक्त संस्थांना खालीलप्रमाणे विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटीव शर्ती 
१) सदर मान्यता ही कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


र) 


३) 


8) 


4) 


&) 


(9) 


८) 


प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 

बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशक्षमता वरील तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे राहील. 

शासनाने विहित केलेल्या तसेच फार्मसी कॉन्सिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच 
संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


सदर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 
संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिहशान ऑफ 
HCI फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. 
तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४ 


आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शौक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रंगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


३. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू 
राहतील. 


४. ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य व संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी 
अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी व केंद्रीभूत प्रवेशा प्रक्रियेमध्ये या शासन मान्यतेनुसार 
अभ्यासक्रमाचा समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण व संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांनी आवऱ्यक ते आदेश पुढील १० दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत. 


द. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१५१८१४१०८९०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NITIN JYOTINATH सजला. 
GHIRATKAR ne 


sA1EE448660F3699BDD089 17 
101, cn=NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 
) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
8) ud अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
) संबंधित संस्था (संचाळक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड कौन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, VIA 
इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 
८) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 
९) निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


